सन २०२०-२१ मध्ये नारळ विकास बोर्डाच्या 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ₹ ७२.९३५ लाख 
इतक्या रक्कमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. नावियो-२०२०/प्र.क्र.१९३/९-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २८ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा:- 
१) नारळ विकास मंडळाचे इंग्रजी F.No.323(9)/2020-DEV (AAP), Dated: ०७.०८.२०२० चे पत्र. 
२) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र.कृआ/फलो-२/नारळ 
प्रशासकीय मान्यता/२७९/२०२०, दिनांक ०८ सप्टेंबर, २०२० 


प्रस्तावना :- 


राज्यात सन २०२०-२१ मध्ये नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजनेंतर्गत 
राबवावयाच्या विविध योजना/घटकांचा आर्थिक/भौतिक बाबींसह सविस्तर तपशील नारळ विकास बोर्डाच्या 
दिनांक ०७.०८.२०२० च्या पत्रातील अनुसूची-१ मध्ये दिळा आहे. नारळ विकास मंडळ, कोची यांनी त्यांच्या 
दिनांक ०७.०८.२०२० च्या पत्रान्वये सदर योजना राज्यात राबविण्यासाठी रक्‍कम ₹७२.९३५ लाख FARM 
VEDAS प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्यामध्ये नारळ विकास मंडळाचा हिस्सा ₹ ६१.५३५ लाख इतका 
असून योजना/घटकनिहाय आर्थिक लक्षांकाचे वाटप अनुसुचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व 
सर्वसाधारण प्रवर्गनिहाय सुनिश्चित केलेले आहे. सदर योजनेंतर्गत राज्याने राबवावयाच्या घटक/बाबींचा 
उल्लेख केलेला आहे. योजना अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक सूचना सोबत पाठविल्या आहेत. सदर योजनेची 
राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर नारळ विकास 
मंडळाचा निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याप्रमाणे शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 


सदर योजनेस केंद्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयाने दिलेली मान्यता विचारात घेता सन २०२०-२१ मध्ये 
नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजना राबविण्यास केंद्र हिस्सा ₹ ६१.५३५, राज्य हिस्सा 
₹८.९०० लाख आणि लाभधारक शोतकरी हिस्सा ₹ २.५०० लाख अशा एकूण ₹ ७२.९३५ लाख इतक्या 
रक्कमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नावियो-२०२०/प्र.क्र.१९३/९-अ, 


नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजनेचा सन २०२०-२१ चा कार्यक्रम (महाराष्ट्र राज्य) 


अ.क्र. योजनेचे नांव उद्दीष्ट 
भौतिक आर्थिक (रु. लाखात) 
अ राज्यनिहाय योजनेचे एकूण | राज्याचा मंडळाचा हिस्सा 
बाबनिहाय विभाजन/वाटप हिस्सा | एकूण | अ.जा./अ.ज. | वि.घ.यो. | सर्व.सा. 
| लागवड साहित्य उत्पादन व वितरण 
3) * बिजोत्प ४० हे २७.००० 0,000 219.000 219.000 
प्रात्यक्षिके (152) 
प्रक्षेत्र 
बो विभागीय नारळ 
रोपवाटिकांची 
स्थापना (५०:५०) 
Ls ** राज्य ०.४० १२.८०० ६.४०० | ६.४०० ६.४०० 
शासनामार्फत लाख रोपे 
Il) | * नारळ बोर्डामार्फत ०.२५ 2 000 2 000 000 
बिजोत्पादन लाख रोपे 
प्रात्यक्षिके (DSP) 
प्रक्षेत्र 
एकूण विभागीय ०.६५ १६.८०० ६.४०० | १०.४०० ४.००० ६.४०० 
नारळ रोपवाटिका । लाख रोपे 
एकूण लागवड साहित्य ४३.८०० | ६.४०० | ३७.४०० ३१.००० | ६.४०० 
वितरण 
२ | नारळ लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ घडवून आणणे 
ओ) * प्रथम हप्ता ५०.०० हे. १.६२५ १.६२५ ०.२८८ ०.२२८ १.१०९ 
बो * देखभाल २४.४५ हे. ०.८०४ ०.८०४ ०.००६ | ०.७९८ 
एकूण | ५०.०० हे २.४२९ २.४२९ ०.२८८। 0.238 | १.९०७ 
३ | एकात्मिक aie नारळ बागांच्या उत्पादकतेत वाढ घडवून आणणे 
१. | प्रात्यक्षिक क्षेत्राची 
स्थापना करणे (हेक्‍टर) 
अ) | राज्यशासन व इतर 
सस्थाकडून 
देखभाल 
** कृषी ४४.५० हे. ७.७८८ ७.७८८ ०.७२८ | ७.०६० 
विभागामार्फत 
कृषी विद्यापीठ, १.०० हे. ०.१७५ ०.१७५ ०.१७५ 
भा.कृ.ऊ.सं. मार्फत 
एकूण | ४५.५ हे. ७.९६३ ७.९६३ ०.७२८ | ७.२३५ 
ब) | CBD direct 
* बोर्डाकडून नवीन | २९.४९ हे. ५.१६१ ५.१६१ ५.१६१ 
*बोर्डाकडून ३.५८२ ३.५८२ ०.०२३ | 3.448 
देखभाल (सन 
२०१८-१९ पासून) 
SubTotalCBD | २९.४९हे. | ८.७४३ ८.७७४३ ५.१८४ | ३.५५९ 
direct 
प्रात्यक्षिक क्षेत्राची २९.४९ हे. | १६.७०६ १६.७०६ ५.९१२ | १०.७९४ 
स्थापना करणे एकूण 
एकात्मिक शेती एकूण १६.७०६ १६.७०६ ५.९१२ | १०.७९४ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः नावियो-२०२०/प्र.क्र.१९३/९-अ, 


प *« नारळ पीक विमा | ०.७१ १०.००० २.५०० ५.००० ०.५९१ ०.४६८ 3.९४१ 
योजना # लाख झाडे 
एकूण | ७२.९३५ | ८.९०० | ६१.५३५ ०.८७९ | ३७.६१४ | 23.082 
राज्याकडून कार्यान्वित ३०.५८८ | ८.९०० | १९.१८८ ०.५९१ १.१९६ | १७.४०१ 
कृषि विद्यापीठ/भा.कृ.अ.स./ ०.१७५ ०.१७५ ०.१७५ 
कृ.वि.के. यांच्याकडून कार्यान्वित 
* बोर्डाकडून थेट कार्यान्वित ४२.११७२ ४२.१७२ ०.२८८ | ३६.४१८ | ५.४६६ 


टीप:- * नारळ बोर्डामार्फत. 
** राज्य शासनामार्फत. 
# नारळ पीक विमा योजनेत ₹ २.५० लाख हा ठोतकरी हिस्सा राहणार आहे. 


२. नारळ लागवडीचे क्षेत्र कोकण विभागात जास्त असल्यामुळे विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे यांचे 
अधीनस्त असलेल्या लेखाधिकारी, विभागीय कृषि सहसंचालक ठाणे यांचे कार्यालय यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच संचालक (फलोत्पादन) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


३. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता उद्दिष्ट निहाय मागदर्शक सूचना निर्गमित करण्याकरिता 
तसेच ही योजना राविण्यासाठी लागणारा निधी नारळ विकास मंडळ, कोची यांचेकडून उपलब्ध करुन 
घेण्याची कार्यवाही करण्याकरिता संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


४. गत दोन वर्षात वैयक्‍तीक लाभ दिलेल्या लाभधारकांची यादी (भ्रमणध्वनी क्रमांकासह) तालुका 
कार्यालये/ पंचायत समिती/ जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावण्यात यावी. तसेच ती यादी कृषि 
आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर प्रकर्षाने प्रसिद्ध करावी. 


५. योजनेच्या अंमलबजावणीचा मासिक व तिमाही अहवाल तसेच वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्रे नारळ 
विकास मंडळास व झासनास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी सादर करण्यात यावीत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०२८१७१४४२१७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


क Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
A h k M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF 
sho aroti DNC oven farsi ota 
2.5.4.20=e212845163abd7087 17bb4bef92b6886b 14767 9a5af5a494e2686 
89ab8d696dd, 
serial INumber=5f7eca1f400d866ea34324cea1a547aa04f0da0794a00bee1 
r a mM 26e8678172a15c5, cn=Ashok Maroti Atram 
Date: 2020.10.28 17:16:20 +05'30' 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नावियो-२०२०/प्र.क्र.१९३/९-अ, 


४) मा. राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. सभापती/उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


) 
) 
६) मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
) 
) 
) 


मा. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (कृषी) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१० अध्यक्ष, नारळ विकास बोर्ड (कृषी मंत्रालय, भारत सरकार), केरा भवन, एसआरव्हीएचएस रोड, कोची- 
६८२०११ 

११) आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२) कुलगुरु, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली. 

93) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

१४) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१५) संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 

१६)उप संचालक, नारळ विकास बोर्ड, ठाणे. 

१७)विभागीय कृषी सह संचाळक, कोकण विभाग, ठाणे. 

१८)उद्यानविद्या प्रमुख, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली 

१९) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, ठाणे, पालघर, रायगड (अलिबाग), रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग (ओरोस) 

२०) कक्ष अधिकारी (2-3), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

29) कार्यासन ९-अ, निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


